महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 
२०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) 
योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. कृकमा ०६२२/ प्र.क्र.७४ /२-स 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग क्र. प्रोअयो ०६२२/ प्र.क्र. ७२/२-स, 


दि. २९.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या 
शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या 
शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देणेबाबत दिनांक 
२७.०७.२०२२ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असून त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात आला आहे. 


सदर योजनेवरील खर्चाकरीता पुढील प्रमाणे नवीन मुख्यलेखाशिर्ष निर्माण करावयाची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना ” या 
योजनेवरील खर्चाकरिता खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


मागणी क्रमांक व्ही - ०२ 

2834 - इतर कृषीविषयक कार्यक्रम 

६० - इतर 

१०१ - शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना 

(००)(०४) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती 
योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर ळाभ योजना 
(राज्यस्तर) (कार्यक्रम) 

(२४३५ ०१८९) ३३-अर्थसहाय्य 


Demand No. V-2 

2435 - Other Agriculture Programmes 

60 - Other 

101 - Scheme for Debt relief to Farmers 
(00)(04) Incentive Benefit Scheme under 
Mahatma Jotirao Phule Shetkari Karjamukti 
Yojana 2019 (State Level) (Scheme) 

(2435 0189) 33-Subsidies 


२. सदर योजनेवरील खर्चासाठी (/०००४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, AERTS राज्य, 
पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकार आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः PHA OF 22/ प्र.क्र.७४ /२-स 


३. सदर aR निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १३०/१४११ दिनांक २५.०७.२०२२ व 
वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३६४/व्यय-२ दिनांक ३०.०६.२०२२ अन्वये व महालेखापाल (लेखा व 
अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१ सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ 
युओआर-३२/२०२२-२३/१९७ दिनांक २४.०६.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०८०२१४४३१६४९०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
SUNIL LAXMANRAO ५७०५५५० cu-coorsn 


2.5.4.20=28a37fe1ff3e4e025e69525 1dc707 3be0c55927dfde24400214 
96777c190c146, postalCod ht 


KATHOLE : 
(सु. ल. काठोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 
५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
9) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 
८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 
९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१३/ व्यय-२), / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, TT Tare विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (कार्यासन २-सो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


